क्रमांक- आरएलपी- ०३२२/प्र.क्र.५१/विशा- १ व 


be 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दिनांक- २० मार्च, २०२२. 


परिपत्रक 
छत्रपती शिवाजी महाराज जवंती (तिथीनुसार) २०२२ मार्गदर्शक सूचना 


छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (शिवजयंती) उत्सव संपूर्ण महाराष्ट्रात दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने साजरा 
केला जातो. या वर्षी सोमवार, दि. २१ मार्च, २०२२ रोजी तिथीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (शिवजयंती) 


साजरी करण्यात येणार आहे. 
कोरोनाचे संक्रमण अद्याप सुरु असल्यामुळे तिथीनुसार येणारा छत्रपती शिवाजी महाराज जयंता 


(शिवजयंती) उत्सव नागरिकांनी स्वत:च्या व इतरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून काळजी घेऊन साजरा करणे 


आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालोल मार्गदर्शक सूचना करण्यात येत आहेत.:- 


१. 


५) 


महाराष्ट्र शासन महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे परिपत्रक क्र.- DMU/ 
2020/CR.92/DisM-1, दि. १ मार्च, २०२२ अन्वये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे तसेच मिरवणुकांचे व इतर कार्यक्रमांचे 
आयोजन करतांना कोविड अनुरुप वर्तणूक (Covid Appropriate 8९08॥०ण)नियमांचे पालन करावे. 


, कोविड- १९ च्या विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, 


वैद्यकोय शिक्षण विभाग तसेच संवंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांनी 
विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या 
मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखोल अनुपालन करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२०१९२९२०३९२९ असा आहे. 


प्रात, 


Cnn 


(संजय खेडेकर) * 
उप सचिव, गृह विभाग. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९, मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०, सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, Hart 
११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका 

१२. मा. मुख्य सचिब यांचे बरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुबई, 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. प्रधान सचिब, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
१६. सचिव ब महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क संचालनालग्र, महाराष्ट्र राज्य, मंबई, 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका 

१८. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

२९१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

२२. निवडनस्ती. 


